राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट,२०२२ A 
कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या 
पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या मालमत्तेच्या 
नुकसानीकरिता बाघित व्यक्‍तींना निधी वितरित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएळएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२२ 


शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३, दि.१३.०५.२०१५ 

शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३, दि.११.०८.२०२१ 

शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३(भाग-१)/म-३, दि.१९.०८.२०२१ 

शासन निर्णय, क्रमांक: सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म-३, दि.०८.०८.२०२२ 

शासन निर्णय,क्रमांक : सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५३/म-३, दि.२२.०८.२०२२ 

विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.२०२२/मशाका-१/ने.आ./कावि/५१९, 
दि.२८.०७.२०२२ व दि.०२.०९.२०२२ 

७) विभागीय आयुक्त,नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या/२/टंचाई/२०२२/ज-३, 
जा.क्र.१२१४६,दि.०६.०९.२०२२ 

८) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.पगस/कावि/६५४/२०२२, दि.०२.०८.२०२२ 


संदर्भ: १ 
२ 
3 
8 
दु 
& 


~ 


ee a 


प्रस्तावना:- 

राज्यात माहे जून व जुले, २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे राज्यातील 
काही जिल्हयांमध्ये होतीपिकाचे व मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. जून व जुले, २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे 
उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार 
संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तद्नंतर संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन 
निर्णयान्वये माहे जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीमध्ये झालेल्या व होणाऱ्या मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता 
शासन निर्णय दि.११.०८.२०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या मदतीच्या वाढीव दराने मदत अनुज्ञेय करण्यात 
आली. सबब, संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली मदत वाढीव दराने देणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर,२०२२ या कालावधीत झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीचे प्रस्ताव संबंधित विभागीय 
आयुक्तांकडून प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या निधीमध्ये 
वाढीव दराने व माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीत झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता मदत 
देण्यासाठी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
राज्यात माहे जून व जुले, २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे राज्यातील 
काही जिल्हयांमध्ये मृत जनावरांसाठी मदत, पुर्णत: नष्ट/अंशत:पडझड झालेली कच्ची/पक्की घरे, झोपडी, गोठे, 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म-३ 


नुकसानीसाठी मदत व इतर अनुज्ञेय बाबींच्या नुकसानीकरिता बाधितांना राज्य वाढीव दराने मदतीचे वाटप 
करण्याकरिता या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्रांत (विवरणपत्र -१ ) दर्शविल्याप्रमाणे रू.७२४.६६ लाख 
(अक्षरी रूपये सात कोटी चोवीस लाख सहासष्ट हजार फक्त) तसेच माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीत 
मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्रात (विवरणपत्र-२) रू.२०६९.१८ लाख 
(अक्षरी रूपये वीस कोटी एकोणसत्तर लाख अठरा हजार फक्त) असा एकूण रू.२७९३.८४ लाख (अक्षरी रुपये 
सत्तावीस कोटी त्र्यान्नरव लाख चौऱ्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत संबंधित 
जिल्हयांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे लेखाशीर्षनिहाय निधी बीम्स प्रणालीवर विभागीय 
आयुक्त यांना कार्यासन म-११ यांनी तात्काळ वितरित करावा. 

३. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि.१३.०५.२०१५ व दि.११.०८.२०२१ मधील सर्व अटी Fata पालन 
करण्यात यावे. जमिनीच्या झालेल्या नुकसानीकरिता तसेच पशुसंवर्धनाच्या नुकसानीकरिता केवळ अल्प व अत्यल्प 
भूधारक शेतकऱ्यांनाच मदत दिली जाईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच मदतीची व्दिरूक्ती होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

४. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्‍कम बीम्स 
प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्‍कम आहरित करून त्यानंतरच रक्‍कम 
लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्यात यावी. सदर निधी अनावश्यकरित्या 
कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची 
यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या मानकानुसार खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीची माहिती केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने विकसित केलेल्या 


NDMIS या प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात यावी. सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील. 

ष्‌. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक 
ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून 
दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून 
एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


SRT FUT क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म-३ 


६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर 
चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र-१ व २) दर्शविलेल्या सर्व उप/गौण शिर्षाखाली 
३१- सहाय्यक अनुदाने या उद्दीष्टाखाली पुनर्विनियोजनाव्दारे निधी उपलब्ध करून यावा. 

0. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ नुसार ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) अंतर्गत देण्यात आलेल्या प्राधिकारात निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०९१९१६३७००१११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.09.22 15:58:09 +05'30' 
(सं. औ. धारूरकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
६. विभागीय आयुक्त सर्व , 
७. संबंधित जिल्हाधिकारी, 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 
११. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी , 
१२. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
१४. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 
१७. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म->३ 


शासन निर्णय क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म-३. दि.१९.०९.२०२२ सोबतचे सहपत्र (विवरणपत्र-१) 


जुन ते जुलै, २०२२ मधील अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता वाढीव दराने मदत 


अ.क्र. जिल्हा बाधित । मृत जनावरांना या शासन पुर्णत: नष्ट/ अंशत: या शासन या शासन 
कुटुंबांची | मदत 595 च्या | निर्णयान्वये पडझड झालेली निर्णयान्वये निर्णयान्वये 
संख्या | दराने शासन | वाढीव दराने | कच्ची/ पक्की घरे, | वाढीव दराने वितरीत 
निर्णय अनुज्ञेय मदत नष्ट झालेल्या अनुज्ञेय मदत |। करावयाचा 
दि.०८.०८.२०२२ झोपडया व एकुण निधी (रु 
अन्वये वितरीत गोठयांसाठी शासन लाखात) 
करण्यात आलेले निर्णय 
अनुदान दि.०८.०८.२०२२ 
अन्वये वितरीत 
करण्यात आलेले 
अनुदान 
लेखाशीर्ष २२४५०३१५ २२४५२३६३ २२४५०२७१ २२४५२३२७ 
शि २ ३ = 4 & | ow | ९ 
ie aa औरंगाबाद १२ ३.७७ १.१३ १.९२ २.८८ ४.०१ 
२ जालना १४ 3.48 १.०६ ३.०३ २.२२ ३.२८ 
3 परभणी १७ ४.३२ १.३६ ६.०६ ९.०९ १०.४५ 
8 हिंगोली १६५ ३८.३६ ११.४६ २१.०१ ३१.४७ ४२.९३ 
& नांदेड 263 ५९.३५ १८.५९ ३०१.९० ४५२.७९ ४७१.३८ 
६ बीड १३ ४.०४ १.३ ०.८४ १.३२ २.६२ 
लातुर 9 १.८६ ०.६२ १३.३७ १९.१८ १९.८० 
८ उस्मानाबाद | 90 | २.८३ ०.७९ ३.४२ ५.१३ ५.९२ 
एकुण औरंगाबाद ५०१ ११८.०७ ३६.३१ ३५१.५५ ५२४.०८ ५६०.३९ 
९ नागपूर = १३.१२ ३.२८ ३६.०९ 0.00 ३.२८ 
एकुण नागपुर शिळ! १३.१२ ३.२८ ३६.०९ | 0.00 | ३.२८ 
| 90 | नाशिक 1१० ९.११ २.४५ १५.५४ २३.०४ २५.४९ 
शि धुळे शिका ३.६० १.२० १.४१ १.९८ ३.१८ 
१२ नंदुरबार & | 0.00 | ०.१८ १२.५२ ५४.३८ ५४.५६ 
१३ जळगाव ९ ४.१९ ०.८० ७.२६ १०.८९ ११.६९ 
| १४ | अहमदनगर २० ४.१८ १.३६ ४५.२० ६४.७१ ६६.०७ 
एकुण नाशिक ५६.०० २१.०८ ५.९९ ८१.९३ १५५.०० १६०.९९ 
एकुण राज्य ५५७.०० १५२.२७ ४५.५८ ४६९.५७ ६७९.०८ ७२४.६६ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म->३ 


शासन निर्णय क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५८/म-३.दि.१९.०९.२०२२ सोबतचे सहपत्र (विवरणपत्र-२) 


ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२२ मधील अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी मदत 


अ.क्र. | जिल्हा नैसर्गिक | वाढीव दराने मृत वाढीव दराने | पुर्णत: वाढीव | दुकानदार | एकुण 
आपत्तीमध्ये मदत जनावरांना मदत नष्ट/ | दराने मदत | यांना मदत | अनुदान 
घरे पुर्णत: | देण्यासाठी मदत / देण्यासाठी | अंशत: । देण्यासाठी (रु 
क्षतीग्रस्त अनुदान । कुक्कुटपालन | अनुदान पडझड अनुदान लाखात) 
aa झाली शेडच्या झालेली 
बाधित त्यात नुकसानीसाठी ae 
कुटुंबांची ल नुकसानीसाठी च्ची/ 
नां कपडे तसेच मदत (SDRF) पक्की घरे, 
संख्या भांडी 
घरगुती भांडी दराने नष्ट 
/ वस्तुंकरिता झालेल्या 
अर्थ सहाय्य झोपडया व 
गोठयांसाठी 
अनुदान 
nae 2 3 a अन 4 ६ f=. =i ८ ९ is ae | zz 
लेखाशीर्ष RAYONG  २२४५२१९४ | २२४५०३१५ । २२४५२३६३ | २२४५०२७१ | २२४५२३२७ | २२४५२३८१ 
निळ ले पुणे १४१ | 0.00 | | 0.00 | ५७.२९ १८.१३ २९.९६ १४.०० | 0.00 | ११९ .३८ 
पुणे विभाग | १४१ | | 0.00 | | 0.00 | ५७.२९ १८.१३ २९.९६ १४.०० | 0,00 | ११९.३८ 
२ नाशिक १९५ १९.५० | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 3.40 23.00 
नाशिक विभाग १९५ १९.५० | 0.00 | | 0,00 | | 0.00 | | 0,00 | | 0.00 | 3.40 | २३.०० 
3 औरंगाबाद ८८ | 0.00 | ६.८५ २.०१ ३.७८ ५.६७ | 0.00 | १८.३१ 
| ४ | जालना १४8 | 0.00 | | 0.00 | 93.32 3.0§ ०.६0 १.९८ | 0.00 | १९.६६ 
ष्‌ परभणी १६२ | 0.00 | | 0.00 | १५.७३ ४.३७ ९.७२ १४.५८ | 0.00 | ४४.४० 
६ हिंगोली ४६४ | 0.00 | १६६.८० ४६.८५ १४.०५ २१.४२ ३२.१३ | 0.00 | 229.24 
| 0 | नांदेड ८७०९ १२.२५ १२.२५ ९२.२७ २८.०१ ५०७.७२ ७६१.४९ | 0.00 | 9893.88 
८ | बीड [ie ae | 0.00 | | 0.00 | १४.१४ ४.४० ०.०६ ०.०६ | 0.00 | १८.६६ 
९ | लातुर ४८९ | 0.00 | | 0.00 | ९.३२ २.८६ ३०.२३ ४४.४७ | 0.00 | ८६.८८ 
| ao | उस्मानाबाद १६९ | 0.00 | | 0.00 | १३.९८ ४.३२ १०.१४ १५.२१ | 0.00 | ४३.६५ 
एकुण औरंगाबाद १००९६ १२.२५ १७९.०५ २१२.४६ ६३.७८ ५८३.६७ ८७५.५९ | 0,00 | १९२६.८० 
एकुण राज्य १०४३२ ३१.७५ १७९.०५ २६९.७४६ ८१.९१ ६१३.६३ | ८८९.५९ ३.५० | २०६९.१८ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


